1.54...) 
ee . 
>> 


“जनहिताय सर्वदा” महाराष्ट्र शासन 


महत्त्वाचे/तात्काळ/स्मरणपत्र क्र.प्राविचो-१४२२/प्र.क्र.६९/९९-अ 
दूरध्वनी ०२२-२२०२ ३१२१ सामान्य प्रशासन विभाग, 
ई Ae —desk11a-gad@mah.gov.in मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 


सातवा मजला, दालन क्र.७२५ विस्तार, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दि. ९७ मार्च,२०२३ 

प्रति, 


सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 


विषय :- प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याबाबत- 
औरंगाबाद व अमरावती 
संदर्भ :- या विभागाचे समक्रमांकाचे पत्र दि.१६.१२.२०२२ 


महोदया/महोदय, 

या विभागाच्या आधिपत्याखाली निर्माण करण्यात आलेल्या प्रादेशिक 
विभागीय चोकशी अधिकाऱ्यांच्या ६ पदांपैको प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, 
औरंगाबाद व प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, अमरावती या २ पदांवर बदलीने 
नियुक्‍तीकरीता मंत्रालयीन उप सचिव वा समकक्ष अथवा त्यावरील वेतनश्रेणीतील इतर 
संवर्गातील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांकडून संदर्भाधीन दि.१६.१२.२०२२ च्या पत्रान्वये 
इच्छुकता मागविण्यात आली आहे. तथापि, इच्छुक अधिकाऱ्यांची नावे/माहिती या 
विभागास अद्याप प्राप्त झालेली नाही. 


=) प्रादेशिक विभागीय चोकशी अधिकारी, औरंगाबाद व प्रादेशिक विभागीय चोकशी 
अधिकारी, अमरावती या पदांवर बदलीने जाण्यास इच्छुक असलेल्या, सातव्या 
आयोगानुसार एस-२५:७८८००-२०९२०० (असुधारित वेतन संरचनेमधील रु.७६०० ग्रेड 
वेतन) अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ वेतनस्तरातील वेतन घेणाऱ्या, आपल्या विभागाच्या 
अखत्यारीतील अधिकाऱ्यांचे अर्ज सोबतच्या विवरणपत्रातील माहिती/कागदपत्रांसह आणि 
विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासह दिनांक ३० एप्रिळ, २०२३ पर्यंत या विभागास 
पाठविण्यात यावेत. इच्छुक अधिकारी नसल्यास तसेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 


झासन पत्र क्रमांकः प्राविचौ-१४२२/प्र.क्र.६९/११-अ 


इच्छुक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागांकडे अर्ज सादर करावेत, 
परस्पर या विभागाकडे अर्ज करु नयेत. परस्पर अर्ज सादर केल्यास त्या 
अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. 


सदर पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०३१७१५२५२१६३०७ असा आहे. 


आपला, 


JAYANT AIMARAM See 
VISPUTE a 


( ज.आ.विसपुते) 
सोबत-विवरणपत्र शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 


सह सचिव (कार्यासन-१४) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
यांना माहितीसाठी. 


कार्यासन ११अ संग्रहा्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्राविचौ-१४२२/प्र.क्र.६९/११-अ 
( क्र.प्राविचो-१४ २२/प्र.क्र.६९/९१-अ, दि.९७ मार्च, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र ) 


प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी पदावर बदलीने नियुक्‍तीकरीता 
इच्छुक अधिकाऱ्याची माहिती/तपशील (संबंधित कागदपत्रांसह) 


wo 


अधिकाऱ्याचे संपूर्ण नाव:- 


पदनाम/सेवार्थ क्रमांक :- 


A 


विभाग/कार्यालय:- 
वेतन श्रेणी:- 
शैक्षणिक अर्हता:- 


स्थायित्व प्रमाणपत्र:- 


6 टी. टी. ०६ ८०४ 


जन्मदिनांक:- 

८. सेवेत आल्याचा दिनांक:- 

९. सेवानिवृत्तीचा दिनांक:- 

१०. भ्रमणध्वनी क्रमांक:- 

११. ई-मेल आयडी:- 

१२. मत्ता व दायित्व विवरणपत्रे सादर केली आहेत का :- 

१३. ५०/५५ व्या वर्षी पु्निविलोकन केले आहे का (लागू असल्यास) :- 

१४. यापूर्वी चौकशी अधिकारी म्हणून काम केले आहे काय ? 

१५. संबंधित अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय चोकशी/न्यायिक प्रकरण 
सुरु आहे किंवा कसे? 

१६. विभागीय चौकशी/न्यायिक प्रकरणात शिक्षा झाली होती का ? 


१७. इच्छुक अधिकाऱ्याची निवड झाल्यास बदलीच्या पदावर कार्यमुक्त करण्यास विभाग 
तयार असेल का ? 
१८. मागील & वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या छायांकित प्रती सोबत जोडाव्यात. 


स्वाक्षरी /- 


आस्थापना अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


